आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या 
अधिपत्याखालील १४.५५ एकर 
जागेपैकी १०.०७३३ एकर जागा नगर 
विकास विभागास उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी महसूल विभागास प्रत्यार्पित 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३२१/प्र.क्र.६९/पदुम-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २४ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे क्र. टीडीसी-२०२०/७/प्र.क्र.४०४/पर्यटन, दि.४ मार्च, 
२०२१ चे पत्र 
२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे आदुवि-१६ (०२)/वरळी/आयुकक्‍त कार्याळय/ २०२१/ 
१६०५, दि.१०/०३/२०२१ चे पत्र 
३) दि.८/९/२०२१ रोजी मा.मुख्य सचिव यांच्याकडे झाळेली बैठक 
४) नगर विकास विभागाचे क्र. टीपीबी-४३२१/प्र.क्र.१३०/२०२१/नवि-११, दि.२१/०२/२०२२ ची 
अधिसूचना 
प्रस्तावना :- 


वरळी दुग्धालयाच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल व मत्स्यालयाची निर्मिती 
करण्याच्या संदर्भात दि.१५/२/२०२१ रोजी मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. सदर 
बैठकीचे इतिवृत्त उपरोक्‍त वाचा क्र. १ येथील पत्रान्वये पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडून निर्गमित 
करण्यात आळे आहे. सदर बैठकीतील निर्णयानुसार जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल व 
मत्स्यालयाची निर्मिती करण्यासाठी वरळी दुग्धालयाच्या आवारातील प्रशासकीय इमारती, 
सभोवतालची मोकळी जागा पर्यटन विभागास हस्तांतरीत करावयाची होती. तथापि, प्रस्तुत निर्णयात 
बदल होऊन सदर जागा पर्यटन विभागाऐवजी नगर विकास विभागाला हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश 
मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडून प्राप्त झाले होते. त्यास अनुसरुन दि.८/९/२०२१ रोजी मा.मुख्य सचिव 
यांच्याकडे झाळेल्या बैठकीत वरळी दुग्धाळयातील 90.0033 एकर जागा नगर विकास विभागास 
हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार सदर जागेवर “आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल व 
मत्स्यालयाची निर्मिती” करण्यासाठी नगर विकास विभागास हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल व वन 
विभागास प्रत्यार्पित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३२१/प्र.क्र.६९/पदुम-९ 


शासन निर्णय :- 

वरळी येथे दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या ताब्यात एकूण १४.५५ एकर जागा आहे. सदर 
जागेपैकी प्रशासकीय इमारत आयुक्‍त कार्यालय- 0.089 एकर, वर्ग-३ ची निवासस्थाने- ०.९६३७ एकर 
व वर्ग ४ ची निवासस्थाने-२.७७९ एकर SAM एकूण ४.४८३७ एकर जागा वगळुन उर्वरित १०.०७३३ एकर 
जागा “आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल व मत्स्यालयाची निर्मिती” करण्यासाठी नगर विकास 
विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर क्षेत्राचा ताबा महसूल विभागामार्फत नगर विकास विभागास हस्तांतरीत केल्यानंतर 
महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना यांचे कार्यालय व वरळी दुग्धशाळा आरे वसाहत गोरेगांव येथील 
दुग्धशाळेत स्थलांतरीत करण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास 
यांनी करावी. 

वरळी येथे मोठ्या प्रमाणात असलेल्या दुग्धशाळेची यंत्रसामुग्री आरे गोरेगांव येथे 
हलविण्याकरीता आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांनी शासन मान्यतेने तात्काळ एजन्सी नियुक्‍त करावी व 
विनाविलंब स्थलांतरणाची कार्यवाही पूर्ण करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२४१८०६४८५२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व ढ Digitally signed by Marale Niwrutti Bhaguji 

M | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
a fa e | W I Uu | DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20 ff50ce35220c63cd53d2eb 1299a474c02300beea74bb051c 

se 4c3c90a9, pseudonym=85DEC352A563C6C48CE612C5F 1F3DBE440A34530, 

serialNumber=5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BASB2F67A2A8079659 

B h a g UJ | 2830D345500F15CC, cn=Marale Niwrutti Bhaguji 


Date: 2022.03.24 18:08:27 +05'30" 


(नि.भा.मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ba 


प्रत- १) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव 
) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


I 


आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 
८) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना,वरळी, मुंबई 

९) निवड नस्ती, पदुम-९ 


an 


S 


